राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, 
जि.जळगांव येथे स्थापन करण्याऐवजी 
कुसडगांव,जि.अहमदनगर a स्थापन 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुन, २०२० 


वाचा :- 
१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.ओपीओ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.१३.०९.२०१९ 
२) अपर पोलीस महासंचालक(नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/रारापोबल गट १९/१७/२०२०, दि.०४.०३.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मौजे 


कोर्टी मोक्‍ता,ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथे भारत राखीव बटालियन Hv व मौजे शिसा उदेगांव व 


हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत राखीव बटालियन क्र.५,तसेच पोलीस प्रशिक्षण 


केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ स्थापन 


करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


उपरोक्त संदर्भ w.2 येथील दि.०४.०३.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अपर पोलीस 


महासंचालक(नि. व स,),पोळीस महासंचाळक कार्यालय यांनी पोळीस प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर- 


वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ स्थापन करण्याऐवजी 


कुसडगांव ,जि.अहमदनगर येथील गट क्र.४१२ व ४१३ च्या शासकीय जागेवर निर्माण करणेबाबत 


विनंती केळी आहे. याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.अपीओ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.१३.०९.२०१९ 


अन्वये मान्यता दिलेला राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, 


जि.जळगांव ऐवजी मंजूर पदांसह व मंजूर आवर्ती/अनावर्ती खर्चासह कुसडगांव, ता.जामखेड, 


जि.अहमदनगर येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२६१२३०२२०८२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Dinesh 


Appaji 
Saste 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


